कक्ष अधिकारी पदावरून अवर सचिव 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १ जून, २०२२. 


आदेशा 
खालील कक्ष अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती 


देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 


विभागामध्ये करण्यात येत आहे.- 

अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात प्रवर्ग सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतरचा विभाग 

ie el २ ३ 11. ae षु 

al ; श्री.प्रभाकर आश्रुबा बारगजे भज-ड गृह विभाग गृह विभाग 

२. श्री.प्रशांत आत्माराम नावगे विमाप्र सामान्य प्रशासन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 

3. श्री.नेतीन माधवराव पवार इमाव ग्राम विकास विभाग वित्त विभाग 

४. श्रीमती सुषमा विवेक कांबळी खुला महसूल व वन विभाग उद्योग उर्जा व कामगार 

विभाग 
ष्‌. श्रीमती अनुश्री अरविद परब खुला सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
६. श्री.प्रशांत Aer पिपळे भज-ड सहकार, पणन व कृषि व पदुम विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन 
निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे दि.२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहेत. 

३. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे.- 


(अ) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४ 


(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा 
पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 

(ई) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 

(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी उप 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(ऊ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 
दि.६.८.२०१८ रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

(ए) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन 
स्टॅम्प) क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून 
तीस दिवसामध्ये अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेझाची प्रत या विभागास तत्काळ अवगत करावी. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६०११५४५१३५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
15b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada&a72725a 
'=Maharashti 


‘alCode=400032, st: htra, 
seriall yer=54B11B1CCBDC577D7 1 DCE3B313C3FEFSDC2AD659E360F73B68 
2D6B6FCCBBAECF, cn=GAJANAN BHIMRAO GURAV 
Date: 2022.06.01 15:47:05 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदडातुसार Fi नावाने 


प्रति, 
१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
३.अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
५.संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
६.संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत. 
७. निवडनस्ती- कार्या-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


